मा. राज्यमंत्री महोदयांना शासकीय 
निवासस्थानाचे वाटप करण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ मार्च, २०२०. 


वाचा:- शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ, दि.३ जानेवारी, २०२०. 


शासन निर्णय : 


श्री. विश्वजीत पतंगराव कदम, मा. राज्यमंत्री, सहकार, कृषि, सामाजिक न्याय इ. यांना 
दि.३ जानेवारी, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये "निलांबरी-३०२” या शासकीय निवासस्थानाचे वाटप 
करण्यात आले होते. आता त्याऐवजी त्यांना “सुनिती - २”, चर्चगेट या शासकीय निवासस्थानाचे वाटप 
करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


2. सन्माननीय राज्यमंत्री महोदयांनी पदावरुन मुक्‍त झाल्यानंतर त्यांना वाटप केलेले 
निवासस्थान पंधरा दिवसांच्या काळावधीत रिक्‍त करुन देणे बंधनकारक राहील. 


3: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२००३१६१२०१४६८४०७ असा आहे. हा आदे 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by Sanjana Pradeep Khopde 
. DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 

Sa nj a n a Pp fa d e e p Admini partment, postalCode=400032, 
st=Mah: 
2.5.4.20=162267a166279e5 1cd3f1cc6e10b61ce9868a859260 
375a1bba3e5f88931d998, 

K h (0 2 d e serialNumber=5835a30dd240a2d86c82fb33fbSd7bcbf51 346 
ebbb4eff8873d4e0aecc934db5, cn=Sanjana Pradeep Khopde 
Date: 2020.03.16 12:06:28 +05'30! 


(सं.प्र.खोपडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई- ४०० ००६. 

. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

. संबंधित मा. राज्यमंत्री महोदय, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

. सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

. मा. उपाध्यक्ष विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 

. मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ 


१०. मा. उप सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 

११. मा. विरोधी पक्षनेता, (विधान सभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४००३२. 

१२. मा. विरोधी पक्षनेता. (विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

१३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

१४. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 

१५. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

१६. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

१७. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१८. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 

१९. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

२०. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२२. कार्यकारी अभियंता (सा.बां), इलाखा शहर विभाग, बांधकाम भवन, २५, AIA पथ, फोर्ट, 
मुंबई- ४००००१. 

२३. उप अभियंता , पश्चिम (सा.बां) उप विभाग, मलबार हिल, मुंबई- ४००००६. 

२४. उप अभियंता , दक्षिण (सा.बां)उप विभाग, एम.टी.डी.सी. कार्यालयासमोर, मुंबई- ४०००२०. 

२५. उप अभियंता , मध्य (सा.बां)उप विभाग, वरळी, मुंबई - Yoo ०१८. 

२६. सामान्य प्रशासन विभाग/का.क्र.१८, २१, २२ व ३१ (राजशिष्टाचार). 

२७. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


